राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी १८५५ Laptops 
खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक-२०१७/प्र.क्र. ८२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १) माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१.०८.२०११. 

२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 

मुंबई यांचे पत्र H.Spl./Comp./93¢/209, दिनांक २७.१०.२०१७. 

३) दिनांक २९.०९.२०१८ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त . 
प्रस्तावना :- 

मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांना ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत सन २०१३ मध्ये 
१५०९ लॅपटॉप्स न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. तथापि, शासनाच्या 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये संगणक साहित्य व इतर हार्डवेअर सामुग्री 
यांचा कार्यकाल हा पाच वर्षाकरिता निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सन २०१३ या 
वर्षांत वितरीत करण्यात आलेले १५०९ लॅपटॉप्सचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने त्याऐवजी 
नवीन लॅपटॉप्स व नव्याने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या १४० न्यायिक अधिकाऱ्यांकरिता तसेच 
नजीकच्या काळात २०६ पदांवर नव्याने नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांकरिता 
लॅपटॉप्स असे एकूण१८५५ लॅपटॉप्स उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ नुसार 
मा. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झाला होता. दिनांक २९.०९.२०१८ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार 
समितीच्या बैठकीत सदर १८५५ लॅपटॉप्स खरेदीकरिता रु. ११,१३,००,०००/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ नुसार प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना १८५५ लॅपटॉप्स खरेदीकरिता रु. ११,१३,००,०००/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत २०१३ साळी १५०९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना वितरीत 

करण्यात आलेल्या लॅपटॉपऐवजी नवीन १५०९ लॅपटॉप्स व नवनियुक्त १४० न्यायिक अधिकारी 
व नजीकच्या काळात २०६ पदांवर नवीन नियुक्‍त करण्यात येणारे न्यायिक अधिकारी यांना असे 
एकूण १८५५ लॅपटॉप्स खरेदीकरिता रु. ११,१३,००,०००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०१७/प्र.क्र. ८२/का. ०७ 


शः सदर आदेशा दिनांक २९.०९.२०१८ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीच्या 
कार्यवृत्तान्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप 
विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०८.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
माहिती तंत्रज्ञान विषयक सेवा व वस्तूखरेदी बाबत96।॥ पोर्टलची कार्यपध्दती स्वीकृत करण्यात 
आली असल्याने त्याप्रमाणे शासनाच्या विहित पध्दतीने खरेदी करण्यात यावी. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 
विधी व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) 
या लेखाशिर्षाखाली "१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत खर्च भागविण्यात येईल व निधीबाबतचे 
आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥9॥99॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२६११५३२७६४१२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
anal (0 g h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd56e 

818f8a3b355588753, 


h k K. | serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94cab6af894972 
ya aa a al a 0 | 79007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 


(अ. शा. कलोती) 
विधि सल़्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०.लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सह सचिव, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


